न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, 
नागपूर या संस्थेच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्याअप्र १५२३/प्र.क्र.२३/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२३. 


पहा - १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र: न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४५/का-नऊ, 
दि.०८.०९.२०२२. 
२) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.६३/०01॥/२०२३, 
दि.२२.०२.२०२३. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि.०८.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील ३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र २ च्या पत्रान्वये सहसंचालक, न्यायिक 
अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील ०३ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत 
विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार न्यायिक 
अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर येथील ०३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या कार्यालयातील खालील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

[१ | संचालक Pod 

2 सह संचालक २ 
एकूण पदे ३ 


२. यावरील खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान (०५) (०१) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था- (२०१४ 
०२०७, (०१) वेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ द्वारे प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१२३१२४८८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NITIN V 
JIWANE 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति 

१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रबंधक (निरिक्षणे), उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५२३/प्र.क्र.२३/का- नऊ 


३. संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर, 
, महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
६. वित्त विभाग/ व्यय-५, 
ग विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४ व २५, 
८. निवडनस्तीकार्या.९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


